अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
सहसंचाळक, गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-१०२४/प्र.क्र.५३/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


विस्तार इमारत, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१/८/२०२४. 


SIRT आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ चे कलम ४ (४) (दोन) व (4) मधील 


तरतुदीनुसार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील सहसंचालक, गट-अ (S-24: ७८८००-२०९२००) 


या संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदली 


करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 


करण्यात येत आहे:- 

अ. अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याचे पदनाम पदस्थापनेचे पदनाम व कार्यालय 

क्र. 

(१) (2) (3) 

| श्री. ते. श्रा. तिडके, सहसंचालक, 

सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
मूल्यमापन शाखा, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर. 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, (रिक्‍त पदावर) 


मुख्य कार्यालय, मुंबई. 


(साप्रवि, अधिसूचना दिनांक १४/०७/२०२१ च्या नियम १२ 
(१ नुसार महसूल विभाग बदलून) 


2 | श्रीमती संध्या मि. गवई, 
सहसंचालक (पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत) 


सहसंचालक, 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 

प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती. 

(रिक्‍त पदावर) 

(साप्रवि, अधिसूचना दिनांक १४/०७/२०२१ च्या नियम १२ 
(१ नुसार महसूल विभाग बदलून) 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 


काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार बदली झालेल्या 


अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा त्यांचा अनुपस्थितीचा 


कालावधी हा अकार्यदिन (Dies Non) म्हणून गणला जाईल. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१०२४/प्र.क्र.५३/का.१४२७ 


३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ च्या तरतूदी लक्षात घेता, 
उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बदलीनंतरच्या पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही 
स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


४. नियोजन विभागाचे या शासन आदेशान्वये उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची बदली 
त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत असल्याने त्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय असणारा पदग्रहण अवधी, 
प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता देय राहणार नाही. तसेच या शासन आदेझान्वये उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद 
अधिकाऱ्यांना या आदेझाच्या दिनांकापासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद 
अधिकाऱ्यांनी पदभार सोडल्याचा तसेच स्विकारल्याचा दिनांक त्वरीत कक्ष अधिकारी, नियोजन 
विभाग यांना balaso.gaikwad@nic.in या ई-मेल पत्त्यावर तसेच संचालक, अर्थ व सांख्यिकी 
संचाळनालय, मुंबई यांना कळवावा. 


ष्‌. महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन आदेशा 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८३११३२५३१८९१६ असा आहे. हा शासन 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


PRAKASH 
BABANRAO GHADG 


(प्र.ब. घाडगे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद /विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधान भवन, मुंबई. 
४. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई. 
७. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
८. उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय (सवी. 
९. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालये (सवी. 
१०. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालये, अमरावती / नागपूर. 
१४. संबंधित अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांचे मार्फत) 
१५. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवडनस्ती 


303333 


पृष्ठ २ पैकी २ 


